अनुसूचित जमाती व इतर पांरपारिक वननिवासी 
वनहक्काची मान्यता अधिनियम २००६ नियम २००८ व 
सुधारणा नियम २०१२ ची अंमलबजावणी अन्वये 
वैयक्तिक वनहक्क धारकांची गा.न.नं. 0/92 सदरी 
भोगवटादार वर्ग २ (नवीन व अविभाज्य शर्तीने धारण 
केलेल्या जमिनी) अशी नोंद घेणेबाबत मा. मंत्री 
(महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली “अभ्यास समिती” 
नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.०८/ज-१ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २४ मार्च, २०२३. 

वाचा- 

१) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ 

व त्याखालील नियम २००८, सुधारित नियम २०१२. 

प्रस्तावना - 

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ या 
कायद्याच्या प्रस्तावनेत नमूद केल्या प्रमाणे ऐतिहासिक काळापासून ज्यांचे वनात वास्तव्य आहे, ज्यांचे 
जगणे वनांवर अवलंबून आहे, ज्यांचा परंपरागत पद्धतीने जंगलावर अवलंबून राहून जंगलाचे संगोपन 
करण्यात मोठा हात आहे, असे वननिवासी वसाहतीकरणाच्या काळात दुर्लक्षित राहिले गेले. तसेच, 
भारताला स्वातंत्र मिळाल्यानंतर देखील वन निवासी यांची वनजमिनीवर कोणत्याही शासकीय अभिलेखा 
मध्ये नोंद घेतली गेळी नसल्यामुळे अशा वननिवासींच्या भूमी किंवा इतर अधिकारांना पुरेशी मान्यता 
मिळाली नाही, हा यांच्यावर झालेला अन्याय आहे. मधल्याकाळात झालेल्या वनांच्या एकत्रीकरणामुळे व 
विविध वन संवर्धन व संरक्षण कायद्यातील विविध कलमांमुळे पारंपारिकरित्या वन जमिनीवर अवलंबून 
असणाऱ्या वननिवासींवर गुन्हे नोंदविण्यात आळे, अशा पारंपारिकरित्या वन जमिनीवर अवलंबून 
असणाऱ्या वननिवासींवर झालेला अन्याय दूर करून त्यांना सुरक्षित व दीर्घकाळ राहील असे अधिकार 
प्रदान करण्यासाठी उपरोक्‍त नमूद कायदा पारित करण्यात आला आहे. अनुसूचित जमाती व इतर 
पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६, च्या अंतर्गत सन २००८ व सुधारित 
नियम २०१२ नुसार प्राप्त दाव्यांतील हक्क निर्धारणाची प्रक्रिया क्षेत्रीय स्तरावर सुरु आहे. 

उक्त कायद्यातील अंतर्गत नियमांमधील, नियम १५ (६) नुसार हक्कांची नोंद घेण्याची तरतूद 
आहे, त्या नुसार महाराष्ट्र राज्यातील महसुल व वन विभाग यांचे दिनांक २ जानेवारी २०१२ रोजीच्या 
परिपत्रकान्वये वनहक्क कायद्यांतर्गत मान्य झालेल्या दाव्यांच्या जमिनीच्या गा.न.नं. ७/१२ मधील "इतर 
हक्‍क" सदरी नोंदी घेण्यात याव्यात अशी तरतुद करण्यात आली असुन उक्त नमूद कायद्यातील कलम 
३(१ (अ) अन्वये वनजमीन मान्य झालेल्या वनहक्क धारकांची "इतर हक्क" सदरी नोंद घेऊन गा.न.नं. 
७/१२ उतारा वाटप करण्यात येतो. 

या परिपत्रकातील सुचनेप्रमाणे वनहक्क धारकांच्या वनजमिनीच्या नोंदी गा.न.नं. ७/१२ सदरी 
करण्यात येतात. वास्तविक पाहता, "इतर हक्क" सदरी ७/१२ वर असणारा बोजा नमूद केला जातो जसे 
कर्जाची नोंद, तुकडेबंदी, इतर अधिकार धारण करणाऱ्यांच्या नावाची नोंद, इत्यादींचा समावेश असतो. 
वनहक्क कायद्यात हक्क सुरक्षित व दीर्घकाळ राहील, असे अधिकार प्रदान करण्याचे नमूद केले आहे. 

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी वनहक्काची मान्यता अधिनियम, २००६ आणि 
त्या अंतर्गत नियम २००८ व सुधारणा नियम २०१२ ची अंमलबजावणी अन्वये वैयक्तिक वनहक्क 
धारकांची गा.न.नं. ७/१२ च्या धारणाधिकार सदरी भोगवटादार वर्ग २ (नवीन व अविभाज्य शर्तीने धारण 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.०८/ज-१ अ 


केलेल्या जमिनी ) अशी नोंद घेण्यासाठी एक “अभ्यास समिती” नियुक्‍त करुन शासनास योग्य शिफारस 
करण्याकरीता मा. मंत्री (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमण्याबाबतची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी वनहक्काची मान्यता अधिनियम, २००६ त्या 
अंतर्गत नियम २००८ व सुधारणा नियम २०१२ ची अंमलबजावणी करणेच्या अनुषंगाने वैयक्तिक वनहक्क 
धारकांची गा.न.नं. ७/१२ च्या धारणाधिकार सदरी भोगवटादार वर्ग २ (नवीन व अविभाज्य शार्तीने धारण 
केलेल्या जमिनी) अशी नोंद घेणे आणि त्यासंदर्भात करावयाच्या अनुषंगिक अंमलबजावणीत सुसूत्रता 
आणण्याकरिता सर्वकष अभ्यास करुन शासनास योग्य शिफारस करण्याकरीता मा. मंत्री (महसूल) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे “अभ्यास समिती” गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र समिती रचना व पदनाम पद 
fa | मा. मंत्री, महसूल, पशुसंवर्धन दुग्ध व्यावसाय विकास अध्यक्ष 
२ मा. मंत्री, वने , सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय सदस्य 
३ मा.मंत्री, बंदरे व खनिकमे सदस्य 
४ मा. मंत्री, आदिवासी विकास विभाग सदस्य 
4 अपर मुख्य सचिव (महसूल) सदस्य 
प्रधान सचिव, (वने) सदस्य 
मा.राज्यपाल नियुक्‍त सदस्य, जनजाती सल्लगार परिषद सदस्य 
सचिव, अदिवासी विकास विभाग सदस्य 
९ श्री. जे.पी.गावित, माजी आमदार सदस्य 
१० आ.श्री. विनोद निकोले, वि.स.स. सदस्य 
faq| उपसचिव, (वने) सदस्य सचिव 


०२. सदर समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील:- 
अ) भूसंपादन मोबदला न मिळणे 
ब) होती कर्ज मिळण्यास होणाऱ्या अडचणी 
क) शासनाच्या इतर altel विषयक योजनांचा लाभ मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी 
ड) ASEH अनुषंगाने इतर सुचना 


०३. सदर समिती अभ्यासाअंती आपल्या शिफारशांचा अहवाल सत्वर शासनास सादर करील. 
०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२५१२५६२४३०१९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SUNIL S ee ak 


AND FORESTS DEPARTMENT, 


2.5.4,20=a4e83b3f4c3a086b626255c2b2cb37acdeb67b59bSe9e 
cbb4d25b60ccef2c660, postalCode=400032, st=Maharasht 


J : ashtra, 
serialNumber=C55205CA6D1113BFAEC735BD2D1C5326D6B007 
C5CD3A46A6E4C4857E58AD2AFE, cn=SUNIL S KOTHEKAR 
Date: 2023.03.25 13:00:47 +05'30' 


(सुनिल कोठेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री याचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.०८/ज-१ अ 


3) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई-३२. 
४) मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


६) मा. मंत्री बंदरे व खनिकमे, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


) 
) 
५) मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय, वने, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
) 
) 


७ मा.विरोधी पक्षनेता (विधान सभा/ विधान परिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, 


मुंबई-४०० ०३२. 

८) आ.श्री. विनोद निकोले, वि.स.स. यांना पत्राने अग्रेषित. 

९) श्री.जे.पी.गावित (माजी आमदार) यांना पत्राने अग्रेषित. 

१०) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

११) अपर मुख्य सचिव (महसूल), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन ,मुंबई-३२. 

१३) प्रधान सचिव (वने) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४) सचिव (अदिवासी) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५) उपसचिव, (वने) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) सर्व सह सचिव/ उप सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञयेता/ळेखापरिक्षा, महाराष्ट्र राज्य (१,) मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 


१८) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा, महाराष्ट्र राज्य (2) नागपूर. 


१९) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

२०) जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२१) माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२२) निवडनस्ती (कार्यासन ज-१ अ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


